दुग्धव्यवसाय विकास विभागा अंतर्गत असलेली 
सहकार विभागाची ७३ पदे सन २०२०-२१ साठी 
दिनांक १/९/२०२० ते २८/२/२०२१ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/ ५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दिनांक ५/५/२०११ 
२) कृषि, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांक दुवियो 
२०१२/प्र.क्र.१०२/पदुम ९, दिनांक ३०/८/२०१४ 
३)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन निर्णय क्र.राजस २०२०/प्र.क्र.५५ दिनांक 92/3/2020 
४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था ,पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थापना/ कक्ष-४/दुग्ध/अस्थायी 
पदे/मुदतवाढ/२०२०, दिनांक ९/१०/२०२० 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ३१/८/२०२० 


प्रस्तावना :- 
कृषि, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.२ च्या 


दिनांक ३०/८/२०१४ च्या शासननिर्णयान्वये दुग्धविकास विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात 
आली असून सदर झासननिर्णयानुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत सुधारीत आकृतीबंधात सहकार 
विभागाच्या ७३ पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दिनांक 92/3/2020 च्या 
शासन निर्णयान्वये या ७३ अस्थायी पदांना सन २०२०-२०२१ साठी दिनांक १/३/२०२० ते दिनांक ३१/८/२०२० 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. या ७३ अस्थायी पदांना दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक 
२८/२/२०२१ पर्यंत मान्यता देण्याची विनंती संदर्भाधीन क्रमांक ४ च्या सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी 
संस्था यांच्या दिनांक ९/१०/२०२० च्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रशासकीय कारणास्तव उपरोक्‍त अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२०- 


२०२१ करिता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, सदर ७३ अस्थायी पदांना दिनांक १/९/२०२० ते 
२८/२/२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर ७३ अस्थायी पदांचे कार्यालय निहाय 
विवरणपत्र प्रपत्र “अ””ब” व “क” प्रमाणे सोबत जोडण्यात आले आहे. 

याकरीता येणारा खर्च कृषि, wean, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 
३१/८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/५ स, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१०१४१५२२३५४७०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
: C=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-operation Marketing and 


sie: ae DN: -Goveri 
M a nj | r | Textiles Department, postalCode=400032, st= MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d81444f3844833dfc7<86d4244ee1075c 
97¢713180, 


Ganeshbhushan Jos Pima cemossrescsmsrssocseezins 
Date: 2020.10.14 15:24:26 +05'30' 


सोबत :- प्रपत्र *अ””ब” व “क” (मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 
) प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकारी, नाशिक/औरंगाबाद. 
५) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), (दुग्ध). 

) 

) 

) 

) 


AY 


८ 0८ w 


सर्व जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी. 
सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२) वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) 
) 
) 


Nn S&S ८:८४ 


vo 


93) अवर सचिव, 10-4, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
१४ निवड नस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/ ५स, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/ ५ स, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० चे सहपत्र 


प्रपत्र-अ 
सहकार खात्यातकडील पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य विकास विभागाकडे असलेली 
सहनिबंधक व उपनिबंधक संवर्गातील पदांची यादी 
पदाचे नाव पदांची संख्या 


| सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई 


२ | उपनिबंधक (दुग्ध), मुंबई 


३ | विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) कोकण 


४ | विभागीय उपनिबंधक (gre) नाशिक 


५ | उपनिबंधक (दुग्ध), पुणे 
६ | उपनिबंधक (दुग्ध, औरंगाबाद 


७ | उपनिबंधक (दुग्ध, अमरावती 


उपनिबंधक (दुग्ध), नागपूर 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/५ स, 


शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/ ५ स, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० चे सहपत्र 
प्रपत्र-ब 
सहायक निबंधक (दुग्ध) संवर्गातील पदांची यादी 


पदाचे नाव पदांची संख्या 
सहायक निबंधक (दुग्ध), मुंबई 


२ | सहायक निबंधक (दुग्ध, ठाणे 
३ | सहायक निबंधक (दुग्ध, रायगड 


४ | सहायक निबंधक (दुग्ध, रत्नागिरी 


५ | सहायक निबंधक (दुग्ध), सिधुदुर्ग 


६ | सहायक निबंधक (दुग्ध), पुणे 
७ | सहायक निबंधक (दुग्ध), सोलापूर 
८ | सहायक निबंधक (दुग्ध), कोल्हापूर 
९ | सहायक निबंधक (दुग्ध, सांगळी 
सहायक निबंधक (दुग्ध), सातारा 
सहायक निबंधक (दुग्ध, नाशिक 
१२ । सहायक निबंधक (दुग्ध), धुळे 
१३ | सहायक निबंधक (दुग्ध), जळगांव 
१६ | सहायक निबंधक (दुग्ध), जालना 
१७ | सहायक निबंधक (दुग्ध), परभणी 
१८ | सहायक निबंधक (दुग्ध, लातूर 
ग 


२१ | सहायक निबंधक (दुग्ध), नांदेड 


सहायक निबंधक (दुग्ध), अमरावती 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/५ स, 


सहायक निबंधक (दुग्ध), अकोला 


२४ | सहायक निबंधक (दुग्ध, बुलढाणा 
२५ | सहायक निबंधक (दुग्ध, यवतमाळ 
२६ | सहायक निबंधक (दुग्ध, नागपूर 
२७ | सहायक निबंधक (दुग्ध), भंडारा 
२८ | सहायक निबंधक (दुग्ध), वर्धा 

२९ | सहायक निबंधक (दुग्ध), चंद्रपूर 


सहायक निबंधक (दुग्ध, गडचिरोली 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/५ स, 


शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/ ५ स, दिनांक १४ ऑक्टोाबर, २०२० चे सहपत्र 
प्रपत्र-क 
सहकार अधिकारी श्रेणी-१ व श्रेणी-२ संवर्गातील पदांची यादी 


सहकार अधिकारी श्रेणी- सहकार अधिकारी श्रेणी- 


a 
re क 
i ee ae 
Pi ह वडी 
कळ माका 
ee कळ अळा 

र्य 
कळक क्या 
ee 
i 3 a 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/५ स, 


औरंगाबाद विभाग एकूण 


१८ | लातूर 


२० । उस्मानाबाद 


नांदेड 


कक) 
i, 1. रे 
बैल्किक य A 
4 
दा आह का 


"ळण कश 
जान हा अका 


चंद्रपूर 


२९ । भंडारा 


ल््न्क्क् ७ | 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


